सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 
स्थापत्य शाखे अंतर्गत कार्यरत गट-क 
संवर्गातील बाहयक्षेत्रिय तांत्रिक पदांना 
संगणक अर्हता परीक्षेतून सूट देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संअप २०२१/प्र.क्र.१७९ /सेवा-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जून, २०२१ 


वाचा : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.५/२००१/३९ दि.२० जुले, २००२, 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय शासन निर्णय क्र. मातंसं/ नस्ती ०४/ २२४/३९, 
दि. २६ मे, २००४. 


प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. मातंसं/नस्ती-०४/२२४/३९,दि.२६/५/२००४ मधील परिच्छेद 
क्रमांक ३ मध्ये ज्या पदांना संगणक प्रशिक्षण आवश्‍यक नाही san पदांना संबंधित विभागाच्या सचिवांना संगणक 
अर्हता परिक्षेतून सूट देता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीच्या अनुषंगाने विभागाच्या स्थापत्य 
शाखे अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या गट-क संवर्गातील बाह्य क्षेत्रिय तांत्रिक पदांना संगणक अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाच्या दि. २६ मे, २००४ मधील तरतुदींनुसार 
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील स्थापत्य शाखे अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या खालील सतरा गट-क संवर्गातील बाह्य 
क्षेत्रिय तांत्रिक पदांना, त्यांची कर्तव्ये विचारात घेता, संगणक अर्हता परिक्षेतून सूट देण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे :- 


अ.क्र पदनाम अ.क्र पदनाम 
zs ट्रक टिप्पर चालक Ea o 6| कनिष्ठ सुतार 
2 | cara ११ | लोहार 
३ | रुळ चालक १२ | गवंडी 
४ | क्षित्र चालक १३ | Say 
५ | कालवे निरिक्षक १४ | नळ कारागीर 
६ । यांत्रिको १५ | सांधाता 
७ | तारतंत्री १६ | Fett 
८ | जोडारी १७ | पंपचालक 
९ । सुतार ei ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संअप २०२१/प्र.क्र.१७९ /सेवा-४ 


सदर झछासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०६२५१३३७०६२९१८ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS. 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=! ht 
25. 


4.20=0e39186eb174ffc2d5d67d7 1804bf385073457ed3 186970. 
74a272£3074c496, 


MANISH SULE "मा 
(वैशाली सुळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
५. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 
६. सचिव, राष्ट्रीय महामार्ग, नवी मुंबई, 
७. मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
८. मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
मुंबई/पुणे/कोकण/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर, 
९. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१०. सर्व सह सचिव व उप सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
११. अधिक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१२. सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळे,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
१३. संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 
१४. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन ३९), मंत्रालय, मुंबई, 
१५. कार्यासन अधिकारी,सेवा ३/प्रशा १/रो.आ.१/रो.आ.२ , सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. निवडनस्ती,कार्यासन-सेवा ४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


